RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १८ ] 


शनिवार , मार्च ७, २०१५ / फाल्गुन १६, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


. 


~ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६. 

क्रमांक गौखनि . ४२/ ०८० ९ /प्र.क्र . २७५/ ख. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा . ४१ ) याचे कलम-३२८ चे 
पोट-कलम (१ ) आणि पोट- कलम ( २ ) चा खंड ( एकोणीस ) तसेच कलम ३२९ यांअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या व याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम , 
१९ ६८ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून, हे नियम , उक्त संहितेच्या कलम ३२ ९ च्या पोट - कलम (१ ) 
आवश्यक असल्याप्रमाणे, पूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत : 

या नियमांना महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे ) ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचेउत्खनन व ती काढणे) नियम , १९ ६८ मधील नियम ४ नंतर , पुढील नियम जादा दाखल 
करण्यात येईल 

दगड उत्खनन. - जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी , उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार प्रकरणपरत्वे यांच्या लेखी 
पूर्व परवानगीने व कोणतीही फी किंवा स्वामित्वधन ने देता, वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या 


१ . 


४ अ . 


. 


भाग चार - ब - ४६-१ 


२ 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ७, २०१५ / फाल्गुन १६, 
कुटुंबास त्याच्या व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१) मधील कलम २२ अन्वये 
विशेष प्रयोजनासाठी अभिहस्तांकित न केलेल्या कोणत्याही खाजगी जमिनीतून किंवा आकारणी न केलेल्या सरकारी पडीक जमिनीतून 
वर्षाला २०० ब्रास पर्यंतच्या मर्यादेत दगड काढता येईल . खाण व खनिज (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ५७ ( १ ९५७ चा ६७ ) 
अन्वये करण्यात आलेले नियम किंवा त्या त्यावेळी अंमताल असलेला इतर कोणताही कायदा यानुसार २०० ब्रास पेक्षा अधिक दगडाच्या 
उत्खननावर स्वामित्वधन आकारण्यात येईल . वरील लाभ मिळण्यासाठी, वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय 
करीत असलेल्या व्यक्तींना तसे असल्याचे तहसीलदार यांच्याकडून ओळखपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. 

स्पष्टीकरण. - या नियमाच्या प्रयोजनार्थ, “ वडार कुटुंब ” याचा अर्थम्हणजे वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा 
व्यवसाय करीत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा पती, पत्नी व १८ वर्षांखालील मुले असा आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


माधव काळे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ७, २०१५ / फाल्गुन १६, 


शके १ ९ ३६ 


3 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 7th March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Gaukhani. 42 /0809/C.R . 275 /Kh . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) 
and clause (xix ) of sub - section ( 2 ) of section 328 read with section 329 of the Maharashtra Land 
Revenue Code , 1966 (Mah.XLI of 1966 ), and all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra 
Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals ) Rules , 1968, the same having been 
previously published as required by sub -section ( 1) of section 329 of the said Code : 

1. These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of 
Minor Minerals ) (Amendment ) Rules , 2015 . 

2 . In the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals ) Rules , 
1968 , after rule 4 , the following shall be inserted , namely : 

“ 4A . Excavations of Stone . — With the previous permission in writing of the Collector or 
Additional Collector or Sub - Divisional Officer or Tahsildar as the case may be, and without 
payment of any fee or royalty, a family of Vadar for the purpose of its traditional profession 
of stone crushing by hand , remove stone upto 200 brass annually, from any private land or 
unassessed Government waste land not assigned for special purposes under section 22 of the 
Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah.XLI of 1966 ). The royalty shall be payable for 
excavation over 200 brass of stone as per the rules made under the Mines and Minerals 
(Development and Regulation ) Act , 1957 (67 of 1957) or any other law for the time being in 
force . For getting the above benefits a person belongings to the community of Vadar doing his 
traditional profession of stone crushing by hand, shall obtain the identity card from the 
Tahsildar. 

Explanation . For the purpose of this rule , the expression “ family of Vadar” includes the 
husband , wife and children below the age of eighteen years of age of a person belonging to the 
community of Vadar doing traditional profession of stone crushing by hand. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MADHAV KALE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


